मृत्यूपूर्व जबानी नोंदविण्यासाठी “विशेष कार्यकारी 
अधिकारी" यांना न बोलविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


परिपत्रक क्र.सोआरटी -- २०१२ / प्र. क्र. ७२४ / पोल - ११, 


जागतिक व्यापार केंद्र. सेंटर - १, कफ परेड, मुंबई. 
दिनांक: १६ ऑक्टोबर, २०१२ 


बाचा :- (१) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.न्यायप्र-२००९/प्र.क्र.१७४/५, दि.२२/०४/२००९ 
(२) शासन परिपत्रक क्र.सीआरटी-०९ / प्र.क्र.२९० / पोल-११, दि.१९/०१/२०११. 


परिपत्रक 


मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील क्रिमिनल अपोल क्र.१३८/२००९ मधोल क्रिमिनल अप्लीकेशन 
क्र.१९९५/२०१२ (भानुदास राधाकिसन भिसे विरुध्द महाराष्ट्र शासन) या प्रकरणी दि.०४/१०/२०१२ रोजी 
झालेल्या सुनावणी दरम्यान पोलीसांकडून अद्यापही मृत्यूपूर्व जबानीसाठी “विशेष कार्यकारी अधिकारी" 
यांना बोलाविले जात असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. 

यासंदर्भात उपरोक्‍त संदर्भाधीन शासन परिपत्रकांकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे. प्रस्तुत संदर्भाधीन 
परिपत्रक क्र.२ अन्वये YS जबानी घेण्यासाठीची कार्यपध्दती विहीत करण्यात आली आहे. तसेच 
संदर्भाधीन परिपत्रक क्र.१९ अन्वये यापुढे “विशेष कार्यकारी अधिकारी" यांना मृत्यूपूर्व जबानी नोंदविण्यासाठी 
बोलाविण्यात येऊ नये अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. तथापि, असे असूनही पोलीसांकडून 
मृत्यपूर्व जबानी घेण्यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना बोलाविण्यात येत आहे. तरी यासंदर्भात पुन्हा 
अशा सूचना देण्यात येत आहेत को, मृत्यूपूर्व जबानी घेण्यासाठी “विशेष कार्यकारी अधिकारी” यांना 
बोलाविण्यात येऊ नये. सदर सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसेच सदर सूचना सर्व 
पोलीस ठाण्यांच्या देखील निदर्शनास आणण्यात याव्यात. 

सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक 
संकेतांक क्र. 2222 Je ITY 3623864 असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Lyles 


(इमु काझी) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
मुख्य सचिव, 


८४3४० (५७७५ळात mnay Crt.Cr /24.dock I 


सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 

सर्व विभागीय आयुक्‍त, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, ( सर्व परिक्षेत्रे ). 

सर्व पोलीस आयुक्‍त / उप आयुक्‍त, 

सर्व पोलीस अधीक्षक / उपअधीक्षक, 

महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क महासंचालनालय ( व्यापक प्रसिध्दीसाठी ), 
संचालक, शासकोय मुद्रणालय, शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई, 
निवडनस्ती - पोल - ११, 


